शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एनजीसी-२०२२/(१४१/२२)भाग-१/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ सप्टेंबर २०२२ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, क्र. मान्यता २०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४, दिनांक, १५.०७.२०२२ 
२. शासन निर्णय, क्र. मान्यता २०२२/(११४/२२)(२/मशि-४, दिनांक, १५.०७.२०२२ 
३. शासन निर्णय, क्र. मान्यता २०२२/(११४/२२)(३)/मशि-४, दिनांक, १५.०७.२०२२ 
४. शासन निर्णय क्र. मान्यता २०२२/(१४४/२२)(१/मशि-४, दिनांक, १७.०८.२०२२ 
५. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, 
दिनांक १५.०९.२०१७ 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ Helles SSA १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र.१ ते क्र. ४ अन्वये इरादापत्र प्रदान करण्यात 
आले आहे. 

आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (3) (च) अन्वये 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी अकृषी विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता 
मिळण्याबाबतचे अनुपाळन अहवाल सकारात्मक शिफारश्ीीसह शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले 
आहेत. संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट - "क" मध्ये विहित 
करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (छ) नुसार शासनास असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या नवीन महाविद्यालयांना शासनाने 
विहित केलेल्या खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१४१/२२)भाग-१/मशि-४ 


विवरणपत्र 
अ.क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 
Ls ie ‘ ३. 1 ४... | ‘ ५. ६. 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

षि जीवनदीप शैक्षणिक संस्था सौ. | १. विधी ६. हमीपत्रे आहेत. अकृषक | KA क्र. ०५ मधील 
कमलताई किसन कथोरे विधी । (३ वर्षे) आदेश जोडले नाहीत. त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय, मु. पो. म्हसा, ता. | (०0-६० करण्याच्या अधीन 
मुरबाड, जि. ठाणे - ४२१ ४०१. राहून अंतिम मान्यता 

देण्यात येत आहे. 

2. जीवनदीप शौक्षणिक संस्था | १. बी.ए. ७. इमारतीचा नोटरी स्तंभ क्र. ०५ मधील 
जीवनदीप कला, वाणिज्य व विज्ञान | (0-920) भाडेकरार जोडला आहे. त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय मु. पो. टिटवाळा, ता. | २. बी. कॉम. | इमारतीचे क्षेत्रफळ नमूद  । करण्याच्या अधीन 
कल्याण, जि. ठाणे - ४२१ ६०५. (०-१२०) नाही. इमारतीबाबत राहून अंतिम मान्यता 

३. बी.एस्सी | प्राधिकरणाचे प्रमाणित देण्यात येत आहे. 
(०-१२०) उतारे नाहीत. 

३. जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे सौ. १. विधी - | ६. अकृषक sear स्तंभ क्र. ०५ मधील 
स्मिता रविंद्र घोडविंदे विधी | ३ वर्षे (0-६० | जोडलेला नाही. त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय दळखण, ता. शहापूर, ७. केवळ छायाचित्रे करण्याच्या अधीन 
जि. ठाणे - ४२१ ६०१. जोडली आहेत. राहून अंतिम मान्यता 

प्राधिकरणाची प्रमाणित देण्यात येत आहे. 
उतारे जोडलेली नाहीत. 

४. नतून बाल शिक्षण संघ संचलित डॉ. | १. बी.ए. ६. अकृषक आदेश जोडले । स्तंभ क्र. ०५ मधील 
ape पोतनीस कला व | (०-१२० नाहीत. त्रुटींची पुर्तता 
वाणिज्य महाविद्यालय, पद्यभूषण | २. बी. कॉम. | ७. केवळ बांधकाम करण्याच्या अधीन 
ताराबाई, मोडके विद्यानगरी, मु. पो. | (०-१२०) परवानगी प्रमाणपत्र जोडले | राहून अंतिम मान्यता 
कोसबाड हिल, ता. डहाणू, जि. आहे. बांधकाम पुर्णत्वाचे | देण्यात येत आहे. 
पालघर - ४०१ ७०३. स्थानिक प्राधिकरणाचे 

प्रमाणपत्र नाहीत. 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

षु. डॉ. डी. वाय पाटील युनिटक | विद्याशाखा | ७- बांधकाम पुर्णत्वाचे स्तंभ क्र. ०५ मधील 
सोसायटीचे, युनिटेक विधी | विधी उतारे जोडलेले नाहीत. त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्याळय, ताथवडे, पुणे, ता. करण्याच्या अधीन 
पिंपरी चिंचवड, जि. पुणे राहून अंतिम मान्यता 

देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१४१/२२)भाग-१/मशि-४ 


६. वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठाणचे | १.कला ६. अकृषक आदेशा नाहीत. स्तंभ क्र. ०५ मधील 
कला, वाणिज्य व विज्ञान | २.वाणिज्य | ७. इमारत बांधकामबाबतचे | त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय, भिवरी, ता. पुरंदर, | ३.विज्ञाना = | केवळ हमीपत्र जोडले आहे. | करण्याच्या अधीन 
जि.पुणे केवळ अप्रमाणित नकाशा  । राहून अंतिम मान्यता 

जोडलेला आहे. देण्यात येत आहे. 
प्राधिकरणाची प्रमाणित 

उतारे जोडली नाहीत. 

७.२.२.१ व ७.२.२.३ केवळ 

संस्थेचे हमीपत्र जोडले आहे. 

७. पिंपरी चिंचवड एज्युकेशनचे, पिपरी | १.कला ७. केवळ इमारतीचे स्तंभ क्र. ०५ मधील 
चिंचवड कॉलेज ऑफ, आर्टस, | २.वाणिज्य । छायाचित्रे जोडली आहेत. त्रुटींची पुर्तता 
कॉमर्स अँण्ड सायन्स, पिंपरी | ३.विज्ञाना  । प्राधिकरणाची प्रमाणित | करण्याच्या अधीन 
चिंचवड, ता. पिंपरी चिंचवड, जि. उतारे जोडले नाहीत. राहून अंतिम मान्यता 
पुणे, पि. ४१२१०१ देण्यात येत आहे. 

G भगवानबाबा ग्रामविकास संस्थेचे, संत | विज्ञान ६. अकृषक आदेश नाहीत. | KAW क्र. ०५ मधील 
भगवानबाबा कळला व विज्ञान त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय खरवंडी कासार ता. करण्याच्या अधीन 
पाथर्डी जि. अहमदनगर पिन. राहून अंतिम मान्यता 
ढगे रजेचे देण्यात येत आहे. 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

९. कुंभी कासारी शिक्षण प्रसारक | कला ७. गाव नमूना ८ नुसार स्तंभ क्र. ०५ मधील 
मंडळाचे, डी. सी. नरके वरिष्ठ | वाणिज्य व | ५७९६-- ५७९६ 5११५९२ त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय, कुडीत्रे-कोपार्ड, ता. | विज्ञान चौ.फू. इमारत बांधकाम । करण्याच्या अधीन 
करवीर, जि. कोल्हापूर नमूद आहे. अप्रे क्षेत्रफळ | राहून अंतिम मान्यता 

(आव्यक क्षेत्रफळ- देण्यात येत आहे. 
२०७५० चौ.फू.) 

| ०. कुंभी कासारी शिक्षण प्रसारक | कला ६. अकृषक AT स्तंभ क्र. ०५ मधील 
मंडळाचे, डी. सी. नरके वरिष्ठ | वाणिज्य व | जोडलेले नाहीत. त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय, करंजफेण, | विज्ञान ७. गाव नमूना ८ नुसार करण्याच्या अधीन 
ता.शाहूवाडी. जि. कोल्हापूर मालमत्ता क्र.२० क्षेत्रफळ | राहून अंतिम मान्यता 

२७५० चौ.फू.-- मालमत्ता । देण्यात येत आहे. 
क्र.२७० क्षेत्रफळ ५१०० 

चौ.फू. एकूण उपलब्ध 

क्षेत्रफळ ७८५० चौ.फू. 

AR क्षेत्रफळ (आवश्‍यक 

क्षेत्रफळ २०७५० चौ.फू.) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१४१/२२)भाग-१/मशि-४ 


|| १, युवा ग्रामीण विकास संस्थेचे श्री. | कला ६. अकृषक आदेशा जोडलेले । स्तंभ क्र. ०५ मधील 
आनंदराव आबिटकर कला, | वाणिज्य व | नाहीत त्रुटींची पुर्तता 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, । विज्ञान ७. गाव नमूना ८ निसार करण्याच्या अधीन 
कडगांव, ता. भुदरगड, जि. १४७९ चौ.फू. बांधकाम राहून अंतिम मान्यता 
कोल्हापूर असलेली मालमत्ता अपूरे क्षेत्र | देण्यात येत आहे. 

(आवड्यक क्षेत्रफळ २०७५० 
चौ.फू.) 
१७. केवळ हमीपत्र 

१२. कुंभी कासारी शिक्षण प्रसारक | बी. एस्सी. | ७. गाव नमूना ८ नुसार स्तंभ क्र. ०५ मधील 
मंडळाचे, डी. सी. नरके इन्स्टिट्युट | हॉस्पिटॅलिटी | ५७९६५. ५७९६ 5११५९२ त्रुटींची पुर्तता 
ऑफ हॉटेल अँण्ड हॉस्पिलिटी, चौ.फू. इमारत बांधकाम नमूद | करण्याच्या अधीन 
कुडीत्रे-कोपार्ड, ता. करवीर, जि. आहे. अपूरे क्षेत्रफळ (आवश्यक | राहून अंतिम मान्यता 
कोल्हापूर eee दकवर ची ७); ।देण्यातंयेतआहे 

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, चर्चगेट, मुंबई. 

१३. सहयाद्री बहुउद्देशीय सेवाभावी | १. बॅचलर | ६. अकृषक आदेश नाहीत. | स्तंभ क्र. ०५ मधील 
संस्थेचे सुमन माधव महिला | ऑफ आर्टस त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय, झरी पोस्ट- लोहा- | (बी. ए) करण्याच्या अधीन 
विष्णुपरी, ता. जि. नांदेड २. SIR राहून अंतिम मान्यता 

ऑफ कॉमर्स देण्यात येत आहे. 
(बी.कॉम) 
३.बॅचलर 
ऑफ सायन्स 
(बी.एस्सी) 
४.बॅचलर 
ऑफ 
डिझाईन (बी. 
डिझाईन) 
५.बँचलर 
ऑफ सायन्स 
(बी.एस्सी होम 
सायन्स) 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 

१४. सह्याद्री बहुउद्देशिय सेवाभावी १.एल. एल. | ६. अकृषक आदेशा नाहीत. । स्तंभ क्र. ०५ मधील 
संस्थेचे श्री. गुरुगोविंदरसिंघजी विधी | बी- ३ वर्ष त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय, झरी, पो. विष्णुपूरी, | २.बी.ए.- एल. करण्याच्या अधीन 
ता. लोहा, जि. नांदेड एल. बी.-५ राहून अंतिम मान्यता 

वर्ष देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१४१/२२)भाग-१/मशि-४ 


२. अटी व शार्ती :- 


१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 

२. उपरोक्त विवरणपत्रामधील महाविद्यालयांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ०५ मध्ये 
दर्शविलेल्या त्रुटींची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर त्रुटींची पुर्तता झाल्याची संबंधित विद्यापीठाची 
खात्री झाल्यानंतरच संबंधित महाविद्यालयांना संलग्निकरण देण्यात यावे. 

३. नवीन महाविद्यालय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या 
नॉन ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

४. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 
सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु 
करु नये. 

५. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शौक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे 
आवश्यक असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री 
विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. ४ मधील प्रमाणपत्र 


विद्यापीठास द्यावे. 
६. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश 
देऊ नयेत. 


७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय 
युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित 
निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 

८. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

९. लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार 
मान्यताप्राप्त नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (B.C.1.) प्रकरणपरत्वे 
मान्यता / संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

१०. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात 
आलेली आहे, त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१४१/२२)भाग-१/मशि-४ 


किंवा इतर शिखर संस्था/ केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब 
झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक 
वर्षांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली 
परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 

११.एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ यांनी नवीन महाविद्यालयांना इरादापत्र 
देण्यासंदर्भात प्रसिध्द केलेल्या जाहिरतीमधील काही बिंदूविरूध्द काही संस्थांनी मा. उच्च 
न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका क्र. ५५५९/२०२२, ५५४०/२०२२, 
५५४१/२०२२ व ५५४४/२०२२ दाखल केलेल्या आहेत. सदर याचिकांमधीळ मा. 
न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून एस.एन.डी.टी. विद्यापीठांतर्गत उपरोक्त 
महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही 
करण्यापूर्वी शासन मान्यता आदेझ्ांचे अवलोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे 
अट क्रमांक ४ मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 
केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९०११२४८१८०४०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAYA i पाप, 
RAMBHAU KAHAR ठव on 
(द.रा.कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


bba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8/0 
0, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR: 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१४१/२२)भाग-१/मशि-४ 


२. मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव. 

३. प्रधान सचिव, (उ. व तं. शि.) मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, राज्य सामायिक waar परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

निवडनस्ती (मशि-४) 


one G&G &M 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


